दिनांक ०९ ते १४ मार्च, 2022 या 
कालावधीत चंदीगढ येथे आयोजित अखिल 
भारतीय नागरी सेवा लॉनटेनीस स्पर्धा 
२०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्राचा संघ सहभागी 
होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास मंजूरी 


देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१४/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २१ मार्च, २०२२ 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक-५९/०२/ 
२०१९-२०/सीसीएससीएसबी; दिनांक १५.०२.२०२२ 
२. महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/लॉनटेनीस/२०२१-२२, 
दि.२८.०२.२०२२ 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-उपसंक्री/ 
अभानासे/२१-२२/का-४/२०१, दि.०४.०३.२०२२. 


शासन निर्णय :- 


दिनांक ०९ ते १४ मार्च, २०२२ या कालावधीत लेक स्पोर्टस्‌ कॉम्प्लेक्स, चंदीगढ 


येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा लॉन टेनीस स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये भाग 


घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता महाराष्ट्र राज्य लॉन टेनीस संघटना, कुलाबा, मुंबई 


येथे दि.२८ फ़ेब्रुवारी,२०२२ रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी 


झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तर निवड चाचणीद्वारे 


निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण 


शिबीर तसेच राज्य संघाच्या सदर स्पर्धेतील सहभागासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे रु.७०,१००/-(अक्षरी 


रुपये सत्तर हजार WAY फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 


अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. संघातील ज्या खेळाडूंना किटबॅग्ज व ट्रॅकसूट मिळालेले आहेत ते खेळाडू कोणत्याही 


अखिल भारतीय नागरी सेवा क्रीडा स्पर्धेसाठी fest व ट्रॅकसूट दोन वर्षातून एकदा मिळण्यास पात्र 


ठरतील, या नियमाचे सचिवालय जिमखान्याने काटेकोरपणे पालन करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१४/क्रीयुसे-२, 


8. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांनी खेळाडू प्रशिक्षक/ 


व्यवस्थापक यांना दिनांक ०४ मार्च ते ०६ मार्च, २०२२ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व दिनांक ०९ ते 


१४ मार्च, २०२२ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक ०३ मार्च, 2022 (म.नं) पासून 


कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवाळय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. संघातील 


प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाळी काम करीत असतील त्या विभाग प्रमुख/ 


कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी मिळविणे आवश्‍यक आहे. 


= वित्त विभाग चा शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९,दिनांक ११ 


मे,१९८९ व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील 


खेळाडू व प्रशिक्षक यांची दि. ०४ मार्च ते १५ मार्च, २०२२ (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व प्रवास) या काळातील 


कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावा. या सर्वाचा प्रवासभत्ता, देनिक भत्ता 


व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाली असणा-या 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/ कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची 


कार्यालयीन अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९,दिनांक ३० 


जुले,१९९२ अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी व मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय असलेला प्रवास/ 


दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, 


दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८,दिनांक २७ 


फेब्रुवारी, २००४ अन्वये विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी निवड 


चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय 


जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर करणे 


आवर्यक राहिल. 


७. सचिवाळय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेझाच्या 


दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच उपसंचालक, 


क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत सादर करावे. तसेच 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१४/क्रीयुसे-२, 


जर रक्‍कम शिल्लक राहिली तर ती उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत 


करण्यात यावी. 


८. यासाठी होणारा खर्च सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ 


क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६)(०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत 


सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित तरतूदीतून 


भागविण्यात यावा. 


g. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा 


तपशील, विनियोग प्रमाणपत्र, परिक्षितळेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता 


करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inu}l संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२११५४७००८०२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


‘i Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 
M h k DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, postalCode=400032, 
Watl ViaadnUuKar ळा 
j6f07cScabf5884958ee70015d36b35b2c07e9700fe62cba2439a81b4 
serialNumber=007d84f8ce44beba86b0ca2d0155d67cc1a9db4f8d59bc9d8067628d 
a Nn a 62i Swati Madhukar Nanal 


deta, cn=! 
Date: 2022.03.30 11:59:13 +05'30' 


(स्वाती नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य. 

२. मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.विरोधी पक्षनेता(विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई 

४. मा.राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सर्व विधानसभा / विधान परिषद सदस्य यांचे स्वीयसहायक 

६. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

७. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. महालेखापाल(लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/ महाराष्ट्र-२ नागपूर 

९. महालेखापाल(लेखा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/ महाराष्ट्र-२ नागपूर 

१०.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई.( क्रीडा संचालनालयामार्फत), 

११.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी(क्रीडा संचालनालयामार्फत). 

१२.वरीष्ठ कोषागार अधिकारी(क्रीडा संचालनालयामार्फत). 

१३.ळेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य पुणे (क्रीडा संचालनालयामार्फत). 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१४/क्रीयुसे-२, 


१४.सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी(क्रीडा संचालनालयामार्फत). 
१५.मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 
१६.संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
१७.निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१४/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “ब” 


दिनांक ९ ते १४ मार्च, २०२२ या कालावधीत लेक स्पोर्टस्‌ कॉम्प्लेक्स, चंदिगड येथे आयोजित 
करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा लॉन टेनिस स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या 


लॉन टेनिस संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


अ. क्र | तपशिल प्रस्तावित रक्‍कम | मंजूर रक्‍कम 
ओ निवड चाचणीपूर्वीचा खर्च ( प्रिंटींग व स्टेशनरी खर्च ) ५०० ५०० 
बो निवड चाचणी आयोजनाचा खर्च. 
| प्रमुख पंच व सहायक पंच यांचे मानधन व प्रवास खर्च. २००० २००० 
२ निवड चाचणीस उपस्थित जिमखाना पदाधिकारी/ प्रतिनिधी २००० २००० 

यांच्याकरिता चहा/ अल्पोपहारावरील खर्च. 
3 निवड चाचणीसाठी 90 कॅन लान टेनिस चेंडू. २७५० २७५० 
४ प्रथोमोपचार साहित्य. ५०० ५०० 
क) प्रशिक्षण शिबीर. 
: अ. दिनांक ४ ते § ATA, 2022 या कालावधीत ८००० ८००० 
प्रशिक्षकांचे + रु. ५,०००/- 
आ. बॉल बॉयचे मानधन एकत्रित गाडी भाड्यासह. 
इ. दिनांक ४ ते ६ मार्च, २०२२ या कालावधीत खेळाडू 
व रु. ३,०००/- व्यवस्थापक यांना ३ दिवसांकरिता 
एकत्रित अल्पोपहार खर्च (प्रत्येक दिवसाचे रु.१०० 
X दिवस 3 X एकूण खेळाडू ९-१) 
2. प्रशिक्षण शिबीराकरिता 30 कॅन लॉन टेनिस चेंडू. ८२५० ८२५० 
३. औषधे व किरकोळ. ५०० ५०० 
धनी संघासाठी साहित्य 
(१. | ३ लॉन टेनिस रंकेट रु. ५,०००/- प्रमाणे. १५००० १२००० 
3 वैयक्तिक क्रीडा साहित्य होणारा खर्च :- 
a १ SHYC प्रत्येकी रु. ८००/- प्रमाणे ८०० ८०० 
QI १ किटर्बग प्रत्येकी रु. ५००/- प्रमाणे. ५०० ५०० 
3 २० टि शार्टस्‌ रु. ५००/- प्रमाणे. १०००० १०००० 
४ १४ शाटर्स रु. ५००/- प्रमाणे. ७००० ७००० 
५ ४ स्कर्ट रु. ७००/- प्रमाणे. २८०० २८०० 
g १० {eld जोड प्रत्येकी रु. १३५०/- प्रमाणे. १३५०० ११००० 
७ १० पायमोजे प्रत्येकी रु.१००/- प्रमाणे. १००० १००० 
फ) प्रथमोपचाराकरिता खर्च. 
ग्लुकोज/ औषधे/स्प्रे इत्यादीसाठी खर्च. ५०० ५०० 
एकूण रुपये :- (रु. सत्तर हजार शांभर फक्त) ७५६०० ७०१०० 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१४/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “अ 


दिनांक ९ ते १४ मार्च, २०२२ या कालावधीत लेक स्पोर्टस्‌ कॉम्प्लेक्स, चंदिगड येथे आयोजित 
करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा लॉन टेनिस स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्र 
शासनाच्या लॉन टेनिस संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


7 


खेळाडूंचे नाव व पदनाम| ट्रॅक | किटबॅंग | विभाग / कार्यालय 


विल: बह 
. दर्शन मु. दक्षिणदास अधिष्ठाता, शासकीय दंत महाविद्यालय, नागपूर. 
श्री. राजाराम शि. नाही | नाही संचालक (माहिती /प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क 
उपसंपादक महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
श्री. राजीव श्री. गरकल,| होय ल्हा परिषद, अकोला 
श्री. प्रदिप द. जगदाळे, | नाही | नाही सह आयुक्त, राज्यकर -३, वस्तू व सेवा कर 
उपायुक्‍त भाग, पुणे 
श्री. सुधीर ग. कुंभार, | नाही शिंगी व सेवाकर विभाग, एरवडा, पुणे 
: — 


नाही | नाही राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक, रा.प.प्र. कार्यालय, 
भवन, मलबारहिल, वाळकेश्वर, मुंबई. 


श्रीमती निमा अरोरा नाही ल्हाधिकारी कार्यालय, अकोला 
. संध्याराणी ग. नाही = अयन, नेहरु नगर, सोलापूर 
9 by) 9 


7 श्री. अनिरुध्द देशपांडे 
. कक्ष अधिकारी 
(व्यवस्थापक) 


अमोल 7 वाणी U 
७ श्री.अमोल शं.वाणी, | नाही | नाही राज्यकर सह आयुक्त, नो.डि१ व २, आस्थापना 
अधिकारी, वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव, 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१४/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र-क 
दिनांक ९ ते १४ मार्च, २०२२ या कालावधीत लेक स्पोर्टस्‌ कॉम्प्लेक्स, चंदिगड येथे आयोजित 
करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा लॉन टेनिस स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र 
शासनाच्या लॉन टेनिस संघाची निवड करण्यासाठी दि. २८ फेब्रुवारी, २०२२ रोजी निवड चाचणीसाठी 
उपस्थित राहिलेले अधिकारी कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


ळाडंचे नाव व पदनाम विभाग / कार्यालय 


श्री. होख युसुफ शेख इमाम ल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम 
वस्तू व सेवाकर विभाग, एरवडा, पुणे. 


४ प्री. राजीव श्री. गरकल, ग्रामसेवक ल्हा परिषद, अकोला 


५ श्री. प्रदिप द. जगदाळे वस्तू व सेवा कर विभाग, कोल्हापूर 
ज्यकर उपायुक्‍त 


श्री. प्रशांत मेगळ, टेनिस बॉय 


ज्यपालांचे परिवार प्रबंधक कार्यालय, राजभवन, 


मळलबारहिल, वाळकेश्वर, मुंबई. 


श्री. अमोल शं. वाणी, कर सहाय्यक व सेवाकर भवन, माझगांव, मुंबई 


श्री. अनिरुध्द सू. देशपांडे, स्कृतिक व पर्यटन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. कक्ष अधिकारी 


&&&&6&666८66& 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


